राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 
सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि. १६ एप्रिळ, २०२०. 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९, 
दि. ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन 
ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा 
उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद(क) (ii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा 
निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 
शासन मान्यतेसाठी प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
तरतूदीपैकी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील बहुल अल्पसंख्यांक ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.५७,३३,००,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तावन कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आला आहे. संदर्भ क्र. ३ च्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.१६/०४/२०२० च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार 
वित्त विभागाने प्रथम एकूण अर्थसंकल्पित निधीपैकी १५% नुसार रु. ८.५९ कोटी उपलब्ध करुन दिले आहे. 
त्यामधून शासन निर्णय दि. ०४/०२/२०२१ अन्वये रु. ६.९७ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 
रु.१.६२ कोटी इतका निधी शिल्लक आहे. आता नव्याने वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पित निधीपैकी 
१५%निधी उपलब्ध करुन वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शिल्लक निधी अधिक उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी असे एकूण रु.१०,२२,९०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी बावीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर योजनाकरिता मा.मंत्री/ राज्यमंत्री” खासदार/ आमदार तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांना सन२०२०-२१च्या 
अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी एकूण रु.१०,२२,९०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी बावीस लक्ष नव्वद 
हजार फक्त) इतका निधी वितरणास शासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार या शासन 
निर्णयासोबतच्यापरिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१०,२२,९०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी 
बावीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे 
अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आळेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 
संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची शहानिशा व 
खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले असल्यास त्या बदल्यात 
इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना 
राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी 
शासन जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम 
विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून 
घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी 
व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 
३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद 
केळेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - 
"ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण 
क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या 
विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास 
सादर करावा. 
४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१,२२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ - 
समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१अल्पसंख्याकांना 
सहाय्य, (०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ बी ०८५) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
५. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६६/ 
२०२१/व्यय-१, दि.०१/३/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ व ४ येथील 
वित्त विभागाच्या अनुक्रमे दि.१६ एप्रिळ, २०२० आणि दि. ०४ मे, २०२० रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१६०९२४७३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


Dinesh M. 1100000000 ae 
Sonavane Settee Denman 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९, दि. २६ मार्च, २०२१ 


परिशिष्ट 


' ‘gT' i] 


जिल्हा 


तालुका 


ग्रामपंचायतीचे 
नाव 


क्र 


कामाचे नाव 


मंजूर 
निधी 
(लाखात) 


अहमदनगर 


संगमनेर 


धांदर फळ बु. 


धांदर फळ बु. येथील मुस्लीम 
कब्रस्तानळा संरक्षक भिंत 
बांधणे. 


= ७ 


हिवरगाव 
पठार 


हिवरगाव पठार येथील 
मुस्लीम कब्रस्तानला संरक्षक 
भिंत बांधणे व इतर विकास 
कामे 


डिग्रस 


डिग्रस येथील मुस्लीम मस्जिद 
रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 


पाथडी 


मिरी 


मिरी  येथीळ मुस्लीम 
समाजाच्या ईदगाह मैदानास 
संरक्षक भिंत बांधणे 


१३ 


राहुरी 


पिंप्री वळण 


पिप्री वळण येथील मुस्लीम 
कब्रस्तानसाठी संरक्षण भिंत 


१२ 


नेवासा 


चांदा, 


चांदा, ता. नेवासा, येथील 
मुस्लिम कब्रस्तानात पत्र्याचे 
aS व शादीखाना उभारणे 
तसेच बाकडे व हायमास दिवे 
बसविणे 


१५ 


मौजे घोडेगाव, 


मौजे घोडेगाव, ता. नेवासा 
येथे चर्च संरक्षण भिंत व पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


जामखेड 


मौजा जवळा, 


मौजा जवळा, ता. जामखेड 
(जवळा सर्कल) येथे 
अल्पसवंख्याक वस्ती अंतर्गत 
शादीखानाची दुरुस्ती करणे 


मौजा नान्नज, 


मौजा नान्नज, ता. जामखेड 
(जवळा सर्कल) येथे 
अल्पसंख्याक वस्ती अंतर्गत 
शादीखाना बांधणे 


१५ 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


कोपरगाव 


चांदेकसारे 


चांदेकसारे मुस्लिम 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत व 
विकास कामे 


चासनळी 


चासनळी मुस्किम 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत व 
विकास कामे 


शिरसगाव 


शिरसगाव येथे मुस्लिम 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत व 
विकास कामे 


टाकळी 
ढोकेश्वर 


१३ 


ग्रा.पं. टाकळी ढोकेश्वर, ता. 
पारनेर येथे कब्रस्तान संरक्षण 
भिंत व इतर विकास कामे 


२५ 


मौजे. बारागांव 
नांदूर 


मौजे. बारागांव नांदूर, ता. 
राहूरी येथील मुस्लिम 
कब्रस्तानासाठी संरक्षण भिंत 
बांधणे 


२० 


जिल्हा अहमदनगर 


१0७०.०० 


२ | कोल्हापूर 


मौजे फेजिवडे 


मौजे फेजिवडे, ता. 
राधानगरी, येथील मुसिलम 
वसाहतीमध्ये आर.सी.सी. 
रस्ते व गटर बांधणे व पथदिवे 
बसविणे 


हातगणंग 


ले 


हेले 


१६ 


हेल॑ ता. हातगणंगले येथील 
मुस्लिम कब्रस्तान विकास 
कामे 


शिरोली 


१७ 


शिरोली ता. हातकणंगले 
येथील कब्रस्तान विकास कामे 


शिरोळ 


नांदणी 


नांदणी, ता. शिरोळ येथील 
प्रभाग क्र. १ मधील जैन 
वस्तीतील अंतर्गत रस्ते व 
गटार काँक्रीटीकरण, 
पेव्हरब्लॉक व डांबरीकरण 
करणे 


निमशिरगाव 


निमशिरगाव ता. शिरोळ 
येथील प्रभागक्र.१व २ 
मधील जेन वस्तीमध्ये अंतर्गत 
रस्ते व गटार कॉक्रीटीकरण 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


]ोडशाळ 


श]ोेडशाळ, ता. शिरोळ येथील 
दर्गाह परिसर सुधारणा करणे 


भुदरगड 


मौजे बारवे 


२१ 


मौजे बारवे, ता. भुदरगर, येथे 
मुस्लिम कब्रस्तान व संरक्षण 
भिंत 


भुदरगड 


मौजे मडूर 


२२ 


मौजे मडूर, ता. भुदरगड, येथे 
मुस्लिम समाजाच्या 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत 


जिल्हा कोल्हापूर 


५०.०० 


औरंगाबाद 


सिल्लोड 


शिवना 


२३ 


शिवना येथे कब्रस्तान संरक्षण 
भिंत व रस्ता करणे. 


पैठण 


तुळजापूर 


२४ 


तुळजापूर, ता. पैठण, येथील 
ईदगाहची विकास कामे 


विहामांडवा 


२५ 


विहामांडवा, ता. पैठण येथील 
तकीया कब्रस्तानात संरक्षण 
भिंत बांधणे 


सिल्लोड 


अजिंठा 


२६ 


अजिठा येथे 
बांधकाम करणे 


शादीखाना 


जिल्हा औरंगाबाद 


५०.०० 


सातारा 


पाटण 


मौजे. तारळे 


२७ 


मौजे. तारळे, ता. पाटण, येथे 
मुस्लिम कब्रस्तानात 
निवाराठोड व संरक्षण भिंत 
बांधणे 


मौजे. 
कोयनानगर 


२८ 


मौजे. कोयनानगर ता. पाटण, 
येथे मुस्लिम कब्रस्तानास 
संरक्षण भिंत बांधणे 


१२ 


खटाव 


मौजे मायणी 


२९ 


मौजे मायणी येथील 
कब्रस्तानातील विकास कामे 


मौजे चितळी 


मौजे चितळी येथील 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत 
बांधणे 


जिल्हा सातारा 


सांगली 


पळूस 


मौजे भिलवडी 


मौजे भिलवडी येथील Aiea 
कब्रस्तान संरक्षक भिंत बांधणे 
व इतर विकास कामे 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


मौजे gait 


मोजे बुर्ली येथील जेन 
वसाहतीमध्ये 
आर.सी.सी.गटार बांधणे व 
विकास कामे 


कडेगांव 


मौजे नेली 


मौजे नेली येथील मुस्लीम 
समाज कब्रस्तान संरक्षण भिंत 
व विकास कामे 


वाळवा 


मौजे पेठ 
(गोळेवाडी) 


मौजे पेठ (गोळेवाडी), ता. 
वाळवा, येथील मुस्लिम 
समाजाकरीता शादीखाना 
बांधकाम 


२५ 


पलूस 


रामानंदनगर 


३५ 


रामानंदनगर येथील इदगाह 
मैदान अंतर्गत विकास कामे व 
संरक्षण भिंत 


भिलवडी 


३६ 


भिलवडी येथील इदगाह 
मैदान अंतर्गत विकास कामे व 
संरक्षण भिंत 


१०.९० 


30 


बुर्ली येथे इदगाह बांधणे 


कडेगांव 


२८ 


तडसर येथील इदगाह मैदान 
अंतर्गत विकास कामे व 
संरक्षण भिंत 


३९ 


नेली येथील इदगाह मैदान 
आंतर्गत विकास कामे व 
संरक्षण भिंत 


जिल्हा सांगळी 


६ । अमरावती 


मार्शी 


नेरपिगळाई 


नेरपिंगळाई शेकुमिया दर्ग्याची 
विकास कामे 


तिवसा 


Hel मैदीव 


४१ 


Pe मैदीव कब्रस्तानकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यावर 
काँक्रीटीकरण करणे 


आखातवाडा 


४२ 


आखातवाडा येथे सदर 
कबीरमिया दर्ग्याची विकास 
कामे. 


जिल्हा अमरावती 


२५.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


9 


नागपूर 


कळमेश्वर 


धापेवाडा 


83 


ग्रा. पं. धापेवाडा, चांदसावळी 
दर्गाह येथे सार्वजनिक 
सभागृह व संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


सुसुद्री 


४४ 


ग्रा. पं. सुसुद्री, ता. कळमेश्वर 
येथील वार्ड क्र. १ मधील 
कब्रस्तानामध्ये सिमेंट रस्ता 
बांधकाम 


सावनेर 


केळवद 


४५ 


ग्रा. पं. केळवद, ता. सवनेर 
येथील वार्ड क्र. १ मध्ये सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 


जिल्हा नागपूर 


पुणे 


हवेली 


वडगाव बु. 


8६ 


वडगाव बु.- खडकवासला 
मुस्लिम कब्रस्तानात 
विसाव्यासाठी पत्रा होड 
बांधणे व विकास कामे 


कोंढवे - धावडे 


og 


कोढवे - धावडे 
(खडकवासला) येथील 
कब्रस्तान विकास कामे 


शिरुर 


मौजे जांबुत 


o¢ 


मौजे जांबुत येथे मुस्लिम 
कब्रस्तान संरक्षक भिंत बांधणे. 


मौजे केदूर 


४९ 


मौजे bee येथे पलीबा दर्गा 
समोर परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक 
बसविणे. 


मौजे गणेगाव 
खालसा 


मौजे गणेगाव खालसा येथे 
कब्रस्तान विकास कामे 


JAN 


मौजे बेल्हे 


मौजे बेल्हे, येथील कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे. 


आंबेगाव 


मौजे घोडेगाव 


मौजे घोडेगाव येथे कब्रस्तान 
परिसर विकास कामे 


जिल्हा पुणे 


चंद्रपुर 


वरोरा 


नागरी 


नागरी, ता. वरोरा, येथे 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 


चंद्रपूर 


तडाळी 


षु (४1 


ग्रा. पं. तडाळी ता. चंद्रपूर 
येथील मुस्लिम कब्रस्तानाळा 
संरक्षक भिंत बांधणे 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


पडोली 


$4 


ग्रा.पं. पडोली ता. चंद्रपूर 
येथील मुस्लिम कब्रस्तानात 
शेडचे बांधकाम करणे 


जिल्हा चंद्रपुर 


Go 


परभणी 


गंगाखेड 


मौजे 
राणीसावरगा 
व 


५६ 


मौजे राणीसावरगाव, ता. 
गंगाखेड, येथे गैबी साब पीर 
येथे शादीखाना बांधकाम 
करणे 


मौजे बोरी 


o~ 


4g 


मौजे बोरी येथील परभणी 
रोडवरील मुस्किम कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधकाम 


मौजे बोरी 


मौजे बोरी येथील जुन्या 
गावातील कब्रस्तान संरक्षण्‌ 
भिंत 


१५ 


मौजे आसेगाव 


मौजे आसेगाव येथील मुस्लिम 
कब्रस्तानला सुरक्षा भिंत 
बांधणे 


परभणी 


मौजे 
मांडाखळी 


६० 


मौजे मांडाखळी येथील 
मुस्लिम कब्रस्तान सुरक्षा भित 
बांधकाम व इतर विकास कामे 


२५ 


जिल्हा परभणी 


| १ 


भंडारा 


तुमसर 


मौजा देव्हाडी 


मौजा देव्हाडी तुमसर रोड, 
ता. तुमसर येथील 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत 
बांधणे 


मौजा सिहोरा 


मौजा सिहोरा, ता. तुमसर येथे 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 


मोहाडी 


मौजा कांद्री 


मौजा कांद्री, ता. मोहाडी 
कबस्तान येथे कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत 


जिल्हा भंडारा 


२५.०० 


१२ 


नाठिक 


निफाड 


पिपळगांव 


पिपळगांव बसवंत बेहेडरोड 
येथील उचानक नगर मधील 
मुस्लिम कब्रस्तान विकास 
कामे 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


पालखेड 


द्द 


पालखेड, ता. निफाड येथे 
शादीखाना बांधणे 


ईंगतपूरी 


घोटी 


&& 


घोटी येथील इदगाह मैदान 
सभामंडप बांधणे 


जिल्हा नाशिक 


५०.०० 


१३ 


रायगड 


रोहा 


mind 


६७ 


ग्रा.पं. कोकबन मौजे कोकबन 
कब्रस्तान येथे संरक्षण भिंत, 
निवारा ars व अंतर्गत रस्ते 


मुरुड 


राजपूरी 


६८ 


ग्रा. पं. राजपूरी मौजे राजपूरी 
मुस्लिम मोहल्ला कब्रस्तान येथे 
निवारा ars बांधणे 


आगरदांडा 


ग्रा. पं. आगरदांडा मौजे 
आगरदांडा FSA मोहल्ला 
कब्रस्तान येथे विकास कामे 


खारांबोली 


ग्रा. पं. खारांबोली मौजे 
आंबोली मुस्किम मोहल्ला 
कब्रस्तान येथे निवारा होड 
बांधणे 


fare} 


७१ 


ग्रा. पं. शिघ्रे मौजे शिघ्चे 
मुस्लिम मोहल्ला कब्रस्तान येथे 
निवाराठोड बांधणे 


जिल्हा रायगड 


१४ 


गोंदिया 


सडक 
अर्जुनी 


७२ 


डव्वा, ता. सडक अर्जुनि, येथे 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत ,रोड 
रस्ता खडीकरण व विकास 
कामे 


जिल्हा गोदिया 


१५ 


नंदुरबार 


नवापूर 


मौजे. 
तलावीपाडा 


(93 


मौजे. तलावीपाडा, ता. 
नवापूर येथील इदगाह 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक 
बसवीणे 


मौजे खांडबारा 


७४ 


मौजे खांडबारा, ता. नवापूर 
येथील कब्रस्तान परिसरात 
पोलसह एल ई डी पथदिवे 
बसविणे 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


मौजे. 
विसरवाडी 


(9५ 


मौजे. विसरवाडी, ता. नवापूर 
येथील कब्रस्तान परिसरात 
पोलसह एल. ई. डी. पथदिवे 
बसविणे 


जिल्हा नंदुरबार 


१६ 


रत्नागिरी 


संगमेश्वर 


मौजे माखजन 


७६ 


मौजे माखजन मोहल्ला 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 


मौजे कोडीवरे 


(9७ 


मौजे कोडीवरे, येथील दारुल 
ऊलुम इमाम अहमद रजा 
मदरसा येथे शौचालय बांधणे 
व इतर विकास कामे 


चिपळूण 


मौजे. वेहळे 


७८ 


मौजे. वेहळे मोहल्ला कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 


मौजे पोपळी 


७९ 


मौजे पोपळी कब्रस्तान 
आखुसखान बाबा दर्गाह 
जवळ संरक्षण भिंत बांधणे 


मौजे आलोरे 


<.० 


मौजे आलोरे मोहल्ला कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 


खेड 


मौजे खोपी 


८१ 


मौजे खोपी बुध्दवाडी जवळून 
वाहणा-या डुबी नदीचे पात्र 
प्रवाहाचा मार्ग बदलत 
असलेल्या ठिकाणी संरक्षक 
भिंत बांधणे 


मौजे कर्जी 


८२ 


मौजे कर्जी कब्रस्तानची 
विकास कामे 


जिल्हा रत्नागिरी 


१७ 


वाशिम 


रिसोड 


एकलासपूर 


८३ 


एकलासपूर, येथे शादीखाना 
संरक्षण भिंत 


मौजे मांगूळ 


C8 


मौजे मांगूळ झनक येथे 
मुस्लिम बांधवांकरीता 
शादीखाना बांधकाम 


मालेगांव 


मौजे. शिरपूर 


CY 


मौजे. शिरपूर येथे जेन 
मंदिरासमोर पेव्हर ब्लॉक 
रस्ता 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


मौजे. 
किनीराजा 


८६ 


मौजे. किनीराजा येथे मुसाभाई 
यांच्या घरापासून ते होख 
जमील रजाक ते सय्यद 
फकीरा यांच्या घरापर्यंत 
सी.सी. रोड 


जिल्हा वाशिम 


१८ 


नांदेड 


लोहा 


मौजे गौंडगाव 


८७ 


मौजे गौडगाव येथील 
कब्रस्तानाकरीता संरक्षण भिंत 


मौजे गौडगाव 


८८ 


मौजे गौंडगाव येथील मुस्लिम 
वस्तीत विद्युतीकरण करणे 


जिल्हा नांदेड 


१९ 


अकोला 


अकोला 


गोरेगांव खुर्द, 


८९ 


गोरेगांव खुर्द, ता. अकोला, 
येथे होख गफ्फार यांचे घर ते 
नाल्यापर्यंत सिमेंट काँक्रीटी 
नाली बांधकाम करणे 


मौजे 
कुरणखेड 


Qo 


मौजे कुरणखेड, वाहेद खानचे 
घर ते नौशाद यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट कॉक्रीट रोड 


मुतिजापूर 


उमरी अरब 


९१ 


उमरी अरब, ता. मुर्तीजापुर, 
कब्रस्तान तार कुंपन व पेव्हर्स 
ब्लॉक बसविणे 


शि fo) 


रामखेड 


९२ 


रामखेड, ता. मुतिजापूर, येथे 
कब्रस्तान पोच रस्ता 
खडीकरण करणे 


जिल्हा अकोला 


३०.०० 


२० 


बीड 


पाटोदा 


मौजे नायगांव 
(मयुर) 


मौजे नायगांव (मयुर) ता. 
पाटोदा, येथील AoA 

कब्रस्तानास संरक्षण भिंत 
बांधणे 


मौजे नायगांव 
(मयुर) 


मौजे नायगांव (मयुर) ता. 

पाटोदा, येथील मुस्किम 

कब्रस्तानास सौरपथ दिवे 
बसविणे 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 


मौजे नायगांव | ९५ । मौजे नायगांव (मयुर) ता . 3 
(मयुर) पाटोदा, येथील मुस्किम 
कब्रस्तानास हायमास्ट दिवे 
बसविणे 
बीड मौजे पोखरी । ९६ | मौजे पोखरी (मेदा) ता.जि.बीड ४ 
(मेंदा) येथील अल्पसंख्याक वस्ती 
मध्ये सिमेंट रस्ता तयार करणे 
मौजे पोखरी । ९७ । मौजे पोखरी an ता.जि.बीड ४ 
(मेंदा) येथील कब्रस्तानासाठी 
संरक्षण भिंत बांधणे 
मौजे पोखरी । ९८ | मौजे पोखरी an ता.जि.बीड 3 
(मेंदा) येथील कब्रस्तानाकडे 
जाण्याकरीता सिमेंट रस्ता 
बांधणे 
केज मौजे. ९९ | मोजे. मस्साजोग येथील | ० 
मस्साजोग मुस्लिम कब्रस्तान विकास 
कामे 
आष्टी खडकत १०० | खडकत, ता. आष्टी, जि. बीड २५ 
येथे शादीखाना हॉल बांधणे 
जिल्हा बीड ५५.०० 
२१ | जळगाव पारोळा मौजे शिरसोदे | १०१ | मौजे शिरसोदे (बहादुरपूर), १० 
ता. पारोळा यथे कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 
एकूण कामे | १०१ | जिल्हा जळगाव १०.०० 
एकूण | १०२२.९० 
एकूण अक्षरी रुपये दहा कोटी बाविस लक्ष नव्वद हजार फक्त 


ह Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 

D | al es h M DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S = 
क Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Minorities Development 


S 0 Nn av a n e Department 


Date: 2021.03.26 16:16:13 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१६९/का.९ 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९, दि. २६ मार्च, २०२१ 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९, दि. २६ मार्च, २०२१ 
अन्वये वितरित केलेला रु. /-(अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी 
उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आळी आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता Pera प्रत्यक्षात विनियोग झाला 
आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 
तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
३. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


38 2K 2K 2K 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


